“महाराष्ट्र वन भूषण” पुरस्कार प्रदान 
करण्याबाबत. 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-एफडीएम -२०२४/प्र.क्र.०६/फ-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०५ फेब्रुवारी, २०२४. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्यामध्ये वन, वानिकी तसेच वन्यजीव संवर्धन क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणा-या 
व्यक्‍तींना “महाराष्ट्र वनभूषण” पुरस्कार प्रदान करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. वनक्षेत्रामध्ये जैव विविधता 
संगोपन, वन्यजीव संवर्धन, वनसंरक्षण, मृद व जलसंधारण, दस्तऐवजीकरण, वनेतर क्षेत्रामध्ये वनीकरण 
इत्यादि क्षेत्रांमध्ये नैसर्गिक संसाधनांचा सुयोग्य वापर करुन त्याद्वारे लोकजागरण करणे, लोक चळवळ 
उभारणे SAT प्रकारची कामगिरी करणा-या व्यक्‍तींना महाराष्ट्र वनभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


१. महाराष्ट्र राज्यामध्ये वन, वानिकी तसेच वन्यजीव संवर्धन क्षेत्रामध्ये दैदिप्यमान कामगिरी करणा-या 
व्यक्‍तींना “महाराष्ट्र वनभूषण” पुरस्कार प्रदान करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


BH) पुरस्कार स्वरुप - रु.२० लक्ष रोख, सन्मानचिन्ह व मानपत्र. 


ब) पुरस्कारासाठीचे निकष - 

राज्यातील वन व वानिकी क्षेत्रामध्ये कार्य करणा-या व्यक्‍तीची पुढील निकषानुसार निवड 
करण्यात येईल. 
) गैरसरकारी संसाधनांचा वापर करुन लोकजागर व लोकचळवळीच्या माध्यमातून वन व वानिकी 
क्षेत्रामध्ये जसे की, जैवविविधता संगोपन, वनसंवर्धन, वन्यजीव संवर्धन, मृद व जलसंधारण, नैसर्गिक 
संसाधनांचा पर्याप्त वापर, पर्यावरण सजगता, महत्वाचे दस्तऐवजीकरण, वनेतर क्षेत्रामध्ये वनीकरण 
इत्यादि विविध शाखांमध्ये उल्लेखनीय कार्य असावे. 
॥) उपरोक्‍त शाखांमधील कार्यामुळे लोकचळवळीद्वारे वनसंवर्धनासाठी असाधारण योगदान दिलेले 
असावे. 
ii) सदरहू पुरस्काराकरिता कार्यरत शासकीय/निमशासकीय/अनुदानित/स्थानिक स्वराज्य संस्था 
यांमधील अधिकारी/कर्मचारी पात्र नसतील. 

याशिवाय सदर व्यक्तीचे चारित्र्य निष्कलंक व सचोटी निर्विवाद असणे आवश्‍यक आहे. ती 
व्यक्‍ती महाराष्ट्र राज्याची अधिवासी असावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम -२०२४/प्र.क्र.०६/फ-२ 


क) पुरस्कार निवडीची पध्दत :- 
महाराष्ट्र वनभूषण पुरस्कार योजना राबविण्यासाठी राज्यस्तरीय शोध व छाननी समिती तसेच 
निवड समिती गठित करण्यात येत आहे. सदर समित्यांची रचना खालीलप्रमाणे राहील:- 


i) शोध व छाननी समिती 
अ.क्र संबंधित व्यक्‍ती अध्यक्ष/सदस्य 

| 9 | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (वने) अध्यक्ष 

२ | प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल), म.रा.नागपूर सहअध्यक्ष 

३ | वन वव वानिकी क्षेत्रामध्ये कार्य करणा-या स्वयंसेवी संस्थांचे सदस्य 
प्रतिनिधी 

४ ।वनव वानिकी क्षेत्राबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रभावी कार्य सदस्य 
करणारा प्रतिनिधी 

५ | कृषि विद्यापीठामधीळ वन व वानिकी क्षेत्रातील तज्ञ प्रतिनिधी सदस्य 

६ | सेवानिवृत्त वन अधिकारी सदस्य 

७ | आवश्यकतेनुसार निमंत्रीत व्यक्‍ती सदस्य 

८ | प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख ठरवतील ते) सदस्य सचिव 


शोध व छाननी समिती निकषानुसार “महाराष्ट्र वन भूषण” पुरस्कारासाठी ५ योग्य व्यक्तींची 
शिफारस निवड समितीस करेल. 


॥) निवड समिती:- 
अ.क्र व्यक्तींची नावे अध्यक्ष/सदस्य 
[ee मा. मंत्री (वने) अध्यक्ष 
२ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (वने) सदस्य 
३ | सामाजिक क्षेत्रामध्ये कार्यरत शासन नियुक्त प्रतिनिधी सदस्य 
४ | प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) सदस्य सचिव 


निवड समिती “महाराष्ट्र वन भूषण” पुरस्कारासाठी शोध व छाननी समितीने शिफारस 
केलेल्या व्यक्‍तींपैकी एका व्यक्‍तीची निवड करेल. 


२. शोध व छाननी समिती तसेच निवड समिती यांची रचना व त्यातील सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याचे 
अथवा त्यामध्ये बदल करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. पुरस्काराकरिता निवड समितीने शिफारस 
केल्यानुसार व्यक्‍तींना पुरस्कार देण्याबाबत अंतिम निर्णय शासन घेईल. पुरस्काराचे स्वरुप व निकष यामध्ये 
आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. पुरस्कारासाठीची निवड ही पात्र व्यक्तींच्या 
उपलब्धतेवर अवलंबून राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम -२०२४/प्र.क्र.०६/फ-२ 


३. या पुरस्कारासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.सी-७, (११) (90) “ग्रामपरिस्थितीकी विकास व आदिवासी 
विकास कार्यक्रम” (२४०६ १५२१), या लेखाशिर्षाखालील तरतुदीमधून भागविण्यात येईल. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०५१६५७०२२९१९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VENUGOPAL REDDY BOLLAVARAM 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND. 
FOI 


VENUGOPAL REDDY ४७५५; 
2.5.4.20=97575b20152cd7d6140b21e873943cf8e0b594f98f7d940a 


604a875057f9a5c5, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=ADC518D1EC700B3AD7386666A2EAA0C03E0791D8 
B O L [_ AV A R A M 86CF553BBCC7819653DDCF29, cn=VENUGOPAL REDDY 

BOLLAVARAM 

Date: 2024.02.05 16:56:55 +05'30' 


(बी.वेणुगोपाल रेड्डी) 
प्रधान सचिव (वने) 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


२ 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४ 


. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई 


५. मा.मंत्री (वने), यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 


६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


७. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

८. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 

९. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), म.रा.नागपूर 
१०.अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 

११.मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) सर्व 

१२.महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
१३.ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


